मागणी क्र.- बी-१, 
“मुख्यलेखाजश्लीर्ष २०५५- 
पोलीस” अंतर्गत अनुदानाचे 
पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०१२२/प्र.क्र.०५/विशा- १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २९ मार्च, २०२३. 


वाचा-१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, 
दि. २३/३/२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रज्ञा-४, 
दि. १/७/२०२१. 


शासन निर्णय- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- बी-१, २०५५ पोलीस (००) 
१०९ जिल्हा पोलीस (००)(०८) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (६०% केंद्र 
पुरस्कृत), (२०५५०४८२) या लेखाशीर्षाअंतर्गत “५०- इतर खर्च” या उद्दीष्टातून “३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या उद्दिष्टाखाली रु. २४,९४,०३,०००/- (अक्षरी चोवीस कोटी 
चौर्‍याण्णव लक्ष तीन हजार फक्त) आणि मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा 
पोलीस (००) (१६) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक खर्च (४०% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
(२०५५१८६) या लेखाशीर्षाअंतर्गत “५०- इतर खर्च” या selves “३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” या उद्दिष्टाखाली रु. ९,८६,९४,०००/- (अक्षरी नऊ कोटी शाहाएऐंशी लक्ष 
AM हजार फक्त) इतके अनुदान सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेचा विनियोग पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/विशोष 
पोळीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर यांनी सुरक्षाविषयक खर्च 
योजनेअंतर्गत नक्षलग्रस्त भागाकरीता सुरक्षाविषयक व इतर कामे करण्यासाठी करावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ क्र. १७८/२०२३/व्यय-७, 
दि. २८/३/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०१२२/प्र.क्र.०५/विशा- १ ब, 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१७५२१३८५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY DAGADU पक कक 


CN = SANJAY DAGADU KHEDEKAR, ७ 


K H E D E KA R OF MALARASHTRA a OME. 


DEPARTM! 
Date: 2023.03.29 20:08:20 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 
१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२.अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
३.पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/गोंदिया. 
४.महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७.अवर सचिव, व्यय- ७/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८.अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९.कक्ष अधिकारी (अर्थसं. १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (विशा-१ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०१९२२/प्र.क्र.०५/विशा- ९ ब, दिनांक - २९ मार्च, २०२३. 


(रुपये) 
तना शि सुधारित अंदाज व सुधारित शिका रक्‍कम 
निधी अंदाजापैकी शिल्लक 
निधी 

२०५५, पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस ५०- इतर खर्चे | ५६,२१,००,०००/ | ३९,३४,७०,०००/- | ५०,९९,१३,०००/- (-२४,९४,०३,०००/- 
(००)(०८) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा : 
विषयक खर्च (६०% केंद्र पुरस्कृत), 32 सहाय्यक १०००/- शिश १०००/- (+)2¥,8 ¥,03,000/- 
(२०५५०४८२) अनुदाने (बेतनेत्तर) 
२०५५, पोलीस (००)१०९ जिल्हा पोलीस ५०- इतर ख २०,२०,००,०००/ | १४,१४,००,०००/- | १७,९०,३४,०००/- (-) ९,८६,९४,०००/- 
(००) (१६) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा : 
विषयक खर्च (४०% राज्य हिस्सा) 32 सहाय्यक १०००/- शिका १०००/- (--)९,८६,९४,०००/- 
(कार्यक्रम), (२०५५५१९१८६) अनुदाने (वेतनेत्तर) 


Digitally signed by SANJAY DAGADU 


SANJAY DAGA D U का are DAGADU KHEDEKAR, C 
KHEDEKAR 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
ate: 2023.03.29 20:08:38 +0! 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


